Acpol-14-note-52 


पोलीस. कोठडींतील आरोपीस किमान सुविधा 


पुरविण्याकरितां करांवयाच्या उपाययोजना 
FEWER _ . 
गृह विमाग- _. 


परिपत्रक क्र: एचआरसी १३२००४/संकीर्ण-५२/पोल-१४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, विनांक ५. मे, २००५ 


परिपत्रक 


राज्यातील पोलीस , कोडंडीतील्‌ पोलीसांच्या ताब्यातील आरोपींची 
घ्यावयाची काळजी व॑देखंभाल यासंदर्मांत वेळोवळी सूचना शासनाने आतापर्यंत 
दिलेल्या असून त्याप्रमाणे पोलीस महासंचालक यांचेकडूनही संबंधीत पोलीस 
प्राधिका-यांना सूचित करण्यात आलेले आहे, तथापि राष्ट्रीय महिला आयोग, aa 
दिल्ली यांनी शासनास सादर केलेल्या अहवालात श्रीमती विमल हरी उमप यांच्य 
पोलीस कोठडीत झालेल्या मृत्यूसंदर्भात नापसंती व्यक्त करुन पोलीस कोठडीतील 
अशा आरोपींना किमान सुविधा. मिळण्याकरिता काही शिफारशी शासनास सादर 
केलल्या आहेत. या अनुषंगाने पोलीस .कोठडीतील आरोपींना किमान सुविधा उपल 
करुन देण्याबाबत, त्यांची. काळजी व देखभाल घेण्याकरिता संबंधीत पोलीस 
प्राधिका-यांनी खालील बाबीकडे विशेष लक्ष देण्याकरिता शांसन आदेश देत आहे.. 


१) 


पोलीस कोठडीतील आरोपीस चार्गल्या स्थितीतील न 
फाटलेल्या चांदरी, सतरंज्या इत्यांदी बाबी पुरविण्यात याव्यात. 
तथापि सदर बाबींचा दुरुपयोग आरोपी करणार 
नाहीत,याकरिता कोठडीबाहेरील पहारेक-यांना सर्तक 
राहाण्याचा सूचना देण्यात याव्यात. 


सदर कोठडीच्या बाहेर परंतु आरोपीच्या आवाकयाच्या पलिकडे 
wan स्थितीतील पंखा ठेवण्यात यावा अंथवा कोठडीतील गरॅम 
Ba बाहेर जाण्याकरिता एक्झॉस्ट पंखा लावण्यात यावा. 


कोठडीतील प्रसाधनगृहाची दररोज स्वच्छता करण्यात याद! 


- तसेच तेथील सांडपाण्याकरिता योग्य ती व्यवस्था असणे 


आवश्यक आहे. 


४) कोठडीत स्वच्छ व पिण्यायोग्य पाण्याची सुविधा करण्यात यावी 
ant ही व्यवस्था शौचालयाच्या नळाद्वारे पुरविण्यात येऊ 
नये 


4) पोलीसांजवळ असलेली आरोपीची वैद्यकिय अमिलेख्याबाबतची 
माहिती, पोलीसांनी तातडीच्या वेळी इस्पितळात न्यावी व 
कर्तव्यावरील वैद्यकिय अधिका-यास ती उपलब्ध करुन दयावी. 


: वरील शासन आदेश सर्व संबंधितांना कळवून त्यांची काटेकोरपणे 
अंमलबजावणी करांवी. सदर आदेशाबरोबरच शासन असेही आदेश देत आहे की 
राज्यातील सर्व पोलीस कोठडय़ामध्ये आवश्यक vere, हवा खेळती राहाण्याची 
सोय, कोठडीची स्वच्छता व त्या आरोपीस ठेवण्यालायक आहेत किंवा. कसे या बाबींचे 
तड करुन त्याबाबतचा अहवाल, .पोलीस महॉसंचॉलक' हे राज्य शासनास सादर 

ल. Fe 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या. आदेशानुसार व नांवाने, 


(ata we ae 


कार्यासन sere, गृह विमाग, महाराष्ट्र शासन. 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सर्व पोलीस आयुक्त, न 

सर्प पोलीस उप महानिरीक्षक, 

सर्व जिल्हादंडाधिकारी, 

सर्व पोलीस अधिक्षक, 

सार्वजनिक बांधकाम Prat, . 

सार्वजनिक आरोग्य Pram, .. 


कालकेकेकितेळे 


